महाराष्ट्र शासन साजापात्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ वे , राजपत्र क्र . ४८ 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे - २४ 


- 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


। 


| 1 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
११८ ९ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

१२१२ 


। 


| 


, 


, 


, 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


आहे . यावर उपाययोजना करण्याचे अनुषंगाने पोलीस अधीक्षक जालना 
यांचे सुचनेवरुन जिल्ह्यातील संबंधीत पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जालना यांजकडून 


यांनी जिल्ह्यातील P1 - P2 पाकौंग करणे प्रस्तावित असलेल्या ठिकाणी 


पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी शहरातील महत्वाचे मार्ग / बाजारपेठेच्या 


ठिकाणी P1 - P2 ( सम व विषम ) पार्कीग व्यवस्था करण्याकरीता 


अधिसुचना 
क्र . २०२१ / गृह / संकीर्ण / वाहतूक व्यवस्था P1 - P2 
अधिसुचना / २०२१ : - ज्या अर्थी , जालना जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या 
व पर्यायाने वाढत्या वाहनांमुळे पार्कीगची समस्या उद्भवत आहे . सदर 
मार्गावर येणाऱ्या दुचाकी व चारचाकी वाहनांचे अस्थाव्यस्थ पार्कीगमुळे 
वाहतूक कोंडी होत आहे . तसेच नागरीकांची सुरक्षितता धोक्यात येत 


ठिकाणी निश्चित केलेले आहेत . संबंधित शहरातील खालील नमूद ठिकाणी 


सम - विषम तारखेस P1 - P2 पाकींग व्यवस्था लागू करण्यात यावी 


अशी विनंती केली आहे . 


अ.क्र . 


पोलीस ठाणे 


P1 - P2 पार्कीग व्यवस्था ठिकाण 


१ . 


पो . ठा . भोकरदन 


छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते ग्रामीण रुग्णालय भोकरदन . 


२ . 


पो . ठा . जाफ्राबाद 


छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते बसस्टँड जाफ्राबाद . 


३ . 


पो . ठा . हसनाबाद 


हसनाबाद शहरातील मुख्य रस्ता 


औ . भाग १-४८ 


११८ ९ 


११ ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


अ.क्र . 


पोलीस ठाणे 


P1 - P2 पार्कीग व्यवस्था ठिकाण 


४ . 


पो.ठा. टेंभुर्णी 


टेंभुर्णी शहरातील मुख्य रस्ता 


५ . 


पो . ठा . पारध 


धावडा बसस्टँड ते ग्रामपंचायत रोड 


६ . 


पो.ठा. आष्टी 


आष्टी पोलीस स्टेशनचे मेन गेट ते माजलगांव रोड मुख्य रस्ता 


७ . 


पो . ठा . परतूर 


रेल्वे गेट परतूर ते मलंगशहा चौक 


८ . 


पो . ठा . अंबड 


१ ) डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते महाराष्ट्र वेश रोड 


२ ) जालना - बीड हायवे ते नगर परिषद अंबड रोड 


३ ) जालना - बीड हायवे ते स्टेट बँक रोड 


४ ) महाराष्ट्र वेश ते अंबड पाचोड हायवे दरम्यानचा रस्ता 


५ ) वडगांवकर हॉस्पिटल ते अंबड पाचोड हायवे दरम्यानचा रस्ता 


९ . 


पो . ठा . गोंदी 


१ ) तिर्थपुरी मेन चौक बाजार रस्ता 


२ ) शहागड येथील बाजार गल्ली . 


१० . 


पो . ठा . घनसावंगी 


बँक ऑफ महाराष्ट्र ते घनसावंगी जाणारा रोड 


११ . 


पो . ठा . मंठा 


छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते विडोळी फाटा 


, 


, 


( शासकीय वाहने , अॅम्बुलन्स , अग्निशामक दलाचे वाहने वगळून ) 
सदरची अधिसुचना आज दिनांक २२/११/२०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी प्रसिध्द करण्यात आली . 
जालना , दि . २२ नोव्हेंबर , २०२१ . 


डॉ . विजय राठोड , 
जिल्हाधिकारी , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 

, 


११ ९ १ 


२ 


उपविभागीय अधिकारी , परळी वै . यांजकडून 
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५ ) व भूमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ 
उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने 
उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी केले आहे . 


, 


- 


परिशिष्ट -१ 
जमिनीचे वर्णन 

ता . परळी वै . 


गावाचे नाव : ब्रह्मवाडी 


जिल्हाः बीड 


, 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


०.१ ९ 


२ 


०.१६ 


3 


१०३ पै 
१०४ पै 
१०१ पै 
१२४ पै 
१२५ पै 


०.२२ 


ock 


४ 


००.०७ 


५ 


००.०३ 


६ 


००.०५ 


७ 


१२ ९ पै 
१३० पै 
१३१ पै 


००.०२ 
०.०१ 


८ 


मौजे 
ब्रम्ह्मवाडी 
ब्रम्ह्मवाडी 
ब्रम्झवाडी 
ब्रम्ह्मवाडी 
ब्रम्ह्मवाडी 
ब्रम्ह्मवाडी 
ब्रम्ह्मवाडी 
ब्रम्ह्मवाडी 
ब्रम्ह्मवाडी 
ब्रम्ह्मवाडी 
ब्रम्ह्मवाडी 
ब्रम्ह्मवाडी 
ब्रम्झवाडी 
ब्रम्ह्मवाडी 
ब्रम्ह्मवाडी 
ब्रम्झवाडी 
ब्रम्ह्मवाडी 


९ 


०.०४ 


१० 


१३६ पै 
१४० पै 
१३५ पै 


००.००४२ 


११ 


००.०४ 


१२ 


कलम ११ नुसार 

अधिसूचना 
क्र . २०२१ / एलएनक्यु / सीआर / /२०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / 
अ -२ दिनांक १ ९ / ०१ / २०१५ यास या पुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले 
जाईल भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याच्या 
मानले जाईल . 

त्याअर्थी , सदर अधिसूचने अन्वये जिल्हाधिकारी बीड हे समुचित 
शासन आहेत . त्या अर्थी परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमिनीची सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता 
भासू शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट -२ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमीन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट -३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमीन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्याअर्थी , परिशिष्ट -४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्याअर्थी , परिशिष्ट -५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशील देण्यात 
आला आहे . 

त्याअर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहीर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्य दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ति प्राथमिक , अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा अशा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर 
करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार 
नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंबलबजावणीतुन अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


००.१ ९ 


१५३ पै 
१५४ पै 


१३ 


००.१७ 


१४ 


१५५ पै 


००.०५ 


, 


१५ 


१५६ पै 


००.११ 


१६ 


००.०१ 


१५७ पै 
१७० पै 


१७ 


००.२४ 


, 


परिशिष्ठ -२ 
प्रकल्पाचे नाव : अहमदनगर - बीड - परळी वै . नवीन रेल्वेमार्ग 

मौजे ब्रह्मवाडी ता . परळी वै . जि . बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : - नवीन रेल्वे मार्ग , ता . परळी , वै.जि. बीड 
सामाजिक फायदे : - वाहतूक , दळणवळण ( आर्थिक , रोजगार व इतर 

फायदे ) 


परिशिष्ट -३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नाव : ब्रह्मवाडी ता . परळी वै . जिल्हा : बीड 


अ.क्र 


नवा 


जुना 
स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 


स.नं. / ग.नं . 


लागू नाही 


११ ९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


परिशिष्ट -४ 


३ 


अनुसूची - चार 


उपविभागीय अधिकारी , परळी वै . यांजकडून 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई 


मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


कलम ११ नुसार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० - क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 


अधिसूचना 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांचे 


- 


कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


क्र . २०२१ / एलएनक्यु / सीआर / /२०२१.- ज्याअर्थी , 

, महाराष्ट्र 
शासन महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / 
अ -२ दिनांक १ ९ / ०१ / २०१५ यास या पुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले 
जाईल भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याच्या 
मानले जाईल . 


परिशिष्ट -५ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनामः- लागू नाही . 


1 


२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही 


, 


३ ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमूद करावे : 


लागू नाही . 


सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभीक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी परळी वै . तथा भूसंपादन अधिकारी , परळी वै . यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविण्यात येईल . 


त्याअर्थी , सदर अधिसूचने अन्वये जिल्हाधिकारी बीड हे समुचित 
शासन आहेत . त्या अर्थी परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमिनीची सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता 
भासू शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट -२ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमीन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


. 


, 


त्याअर्थी , परिशिष्ट -३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमीन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांचे 


आणि त्याअर्थी , परिशिष्ट -४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 


कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


दिनांक : - २३/११/२०२१ 


, 


ठिकाणः परळी वै . 


आणि त्याअर्थी , परिशिष्ट -५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशील देण्यात 
आला आहे . 


( नम्रता देवीदास चाटे ) 
उपविभागीय अधिकारी , परळी वै . 


, 


, 


त्याअर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहीर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्य दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ति प्राथमिक , अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा अशा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर 
करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार 
नाही . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 

ते 


११ ९ ३ 


परिशिष्ठ -२ 


परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंबलबजावणीतुन अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


प्रकल्पाचे नाव : 

अहमदनगर - बीड - परळी वै . नवीन रेल्वेमार्ग मौजे रेवली , 

ता . परळी वै . जि . बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः- नवीन रेल्वे मार्ग , ता . परळी , वै.जि. बीड 
सामाजिक फायदे : - वाहतूक , दळणवळण ( आर्थिक , रोजगार व इतर 

फायदे ) 


परिशिष्ट -३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नाव : रेवली 

ता . परळी वै . 

जिल्हा : बीड 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५ ) व भूमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ 
उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने 
उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी केले आहे . 


अ.क्र 


जुना 
स.नं. / ग.नं . 


नवा 
स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 


, 


लागू नाही 


परिशिष्ट -१ 
जमिनीचे वर्णन 

ता . परळी वै . 


गावाचे नाव : रेवली 


जिल्हाः बीड 


परिशिष्ट -४ 

अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० - क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 
टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


४२८ 


००.०५ 


२ 


४२८ 


००.०६ 


३ 


४२ ९ 


००.०४ 


४ 


४२ ९ 


००.०४ 


५ 


४६ ९ 


००.०६ 


६ 


६ 


४७० 


००.० ९ 


७ 


४७१ 


००.०२ 


८ 


४७१ 


००.०२ 


९ 


४७१ 


०००७ 


: 


१० 


४७७ 


००.०४ 


११ 


मौजे 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 
रेवली 


४७८ 


००.०४ 


१२ 


४८० 


०००४ 


१३ 


४८१ 


00.0 


परिशिष्ट -५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनामः- लागू नाही . 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ताः- लागू नाही 
३ ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमूद करावे : 

लागू नाही . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभीक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी परळी वै . तथा भूसंपादन अधिकारी , परळी वै . यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविण्यात येईल . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : - २३/११/२०२१ 
ठिकाणः परळी वै . 


१४ 


४८४ 


००.०२ 


१५ 


४८५ 


०००७ 


१६ 


४ ९ ४ 


००.०५ 


, 


१७ 


४ ९ ४ 


००.०६ 


१८ 


४ ९ ४ 


००.०५ 


. 


१ ९ 


४ ९ ४ 


००.०४ 


२० 


४ ९ ४ 


००.१० 


२१ 


४ ९ ५ 


००.१४ 


२२ 


४ ९ ६ 


००.०५ 


१.१८ 


( नम्रता देवीदास चाटे ) 
उपविभागीय अधिकारी , परळी वै . 


, 


११ ९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


, 


४ 


परिशिष्ट -१ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव : तडोळी ता . परळी वै . 
अ.क्र . 

मौजे स.नं. / ग.नं 
१ 

तडोळी ९९ 
२ तडोळी 

१०० 
3 

तडोळी १०० 

तडोळी १०० 
५ 

तडोळी १०२ 


जिल्हाः बीड 
क्षेत्र ( हे.आर ) 
००.०६ 


००.२२ 


००.०५ 


४ 


००.०१ 


००.०२ 


०.३६ 


, 


उपविभागीय अधिकारी , परळी वै . यांजकडून 
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

कलम ११ नुसार 

अधिसूचना 
क्र . २०२१ / एलएनक्यु / सीआर / 
/ 

१२०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / 
अ -२ दिनांक १ ९ / ०१ / २०१५ यास या पुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले 
जाईल भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याच्या 
मानले जाईल . 

त्याअर्थी , सदर अधिसूचने अन्वये जिल्हाधिकारी बीड हे समुचित 
शासन आहेत . त्या अर्थी परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमिनीची सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता 
भासू 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट -२ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमीन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट -३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमीन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्याअर्थी , परिशिष्ट -४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्याअर्थी , परिशिष्ट -५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशील देण्यात 
आला आहे . 

त्याअर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहीर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्य दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ति प्राथमिक , अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा अशा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर 
करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार 


परिशिष्ठ -२ 
प्रकल्पाचे नाव : 

अहमदनगर - बीड - परळी वै . नवीन रेल्वेमार्ग मौजे तडोळी , 

ता . परळी वै . जि . बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : - नवीन रेल्वे मार्ग , ता . परळी , वै.जि. बीड 
सामाजिक फायदे : - वाहतूक , दळणवळण ( आर्थिक , रोजगार व इतर 

फायदे ) 

परिशिष्ट -३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नाव : तडोळी ता . परळी वै . जिल्हा : बीड 


, 


अ.क्र . 


जुना 
स.नं. / ग.नं . 


नवा 
स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 


, 


लागू नाही 


, 


परिशिष्ट -४ 

अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० - क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 
टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट -५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनामः- लागू नाही . 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही 
३ ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमूद करावे : 


, 


. 


नाही . 


लागू नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंबलबजावणीतुन अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५ ) व भूमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ 
उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने 
उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी केले आहे . 


सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभीक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी परळी वै . तथा भूसंपादन अधिकारी , परळी वै . यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविण्यात येईल . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै . यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
ठिकाणः परळी वै . , दिनांक : - २३/११/२०२१ 


, 


( नम्रता देवीदास चाटे ) 
उपविभागीय अधिकारी , परळी वै . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


११ ९ ५ 


५ 


उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई यांजकडून 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 


क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / ०३ / २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ मौजे मुंडेवाडी तहत वाघेबाभुळगाव 

तालुका : - केज जिल्हाः- बीड 

मौजे मुंडेवाडी 
अ.क्र . स.न. / ग.न . 

क्षेत्र ( हे .आर ) 
१ ११२ पै . 

०.२७ 

०.०३ पो.ख. 
२ ११२ पै . 

०.२४ 

०.०२ पो.ख. 
3 ११२ पै . 

०.२७ 

०.०३ पो.ख. 
४ ११२ पै . 

०.२७ 

०.०३ पो.ख. 
५ ११५ पै . 

०.०४ 
६ ११५ पै . 

०.११ 
७ ११५ पै . 

०.२१ 
८ ११५ पै . 

०.२४ 
११५ पै . 

०.१७ 
१० ११५ पै . 

०.१२ 
११ ११५ पै . 

०.१३ 
१२ ११५ पै . 

०.१८ 
१३ ११६ पै . 

२.१२ 

०.१२ पो.ख. 
१४ ११६ पै . 

०.६० 
११६ पै . 

१.०७ 

०.१२ पो.ख. 
१६ ११६ पै . 

०.२६ 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


९ 


, 


आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 


आला आहे . 


१५ 


, 


एकुण 


६.६५ 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परिशिष्ट २ 


प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ मौजे मुंडेवाडी तहत वाघेबाभुळगाव 


. 


मौजे मुंडेवाडी 

ता . केज , जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : -पाझर तलाव क्रं .०१ मौजे मुंडेवाडी तहत वाघेबाभुळगाव 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


मौजे मुंडेवाडी ता . केज , जि.बीड . 


सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


११ ९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


परिशिष्ट ३ 


, 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ मौजे मुंडेवाडी तहत वाघेबाभुळगाव 

तालुका : - केज जिल्हा : - बीड 


अ.क्र 


ग.न. / स.न . 


क्षेत्र ( हे.आर 


लागु नाही 


परिशिष्ट ४ 


सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 


२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 


३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे :- : 


लागू नाही . 


उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / ०४ / २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अर 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 
त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 

३ 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


- 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


दिनांक : २६/११/२०२१ 


ठिकाण : अंबाजोगाई 


, 


शरद झाडके 
उपविभागीय अधिकारी 

अंबाजोगाई . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 

, 


११ ९ ७ 


७ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .११ मौजे जिवाचीवाडी 

तालुका : - केज जिल्हा : - बीड 

मौजे जिवाचीवाडी 


उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई यांजकडून 


- 


अ.क्र . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


स.न. / ग.न . 
११ ९पै . 


१ 


३.२१ 


एकुण 


३.२१ 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / ०५ / २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अर 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 

३ 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .११ मौजे जिवाचीवाडी 

मौजे जिवाचीवाडी ता . केज , जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः - पाझर तलाव क्रं .११ मौजे जिवाचीवाडी 

मौजे जिवाचीवाडी ता . केज , जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


, 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .११ मौजे जिवाचीवाडी 

तालुका : - केज जिल्हा : - बीड 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


अ.क्र 


ग.न. / स.न . 


क्षेत्र ( हे .आर ) 


लागु नाही 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


, 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू 

नाही . 
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : २६/११/२०२१ 
ठिकाण : अंबाजोगाई 

शरद झाडके , 
उपविभागीय अधिकारी 

अंबाजोगाई . 


- 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


११ ९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


परिशिष्ट ५ 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 


नाही . 


लागू नाही . 


अ.क्र . 


१ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ मौजे हरगरवाडी 

तालुका : - केज जिल्हा : - बीड 

मौजे हरगरवाडी 
स.न. / ग.न . क्षेत्र ( हे.आर ) 
१७७ / १ पै . 

०.२५ 

०.०५ पो.ख. 
१७७ / २ पै . 

०.१४ 

०.०१ पो.ख. 
१७७ / ३ पै . 

०.४५ 

०.०३ पो.ख. 
१७७ / ३ पै . 

०.४५ 

०.०२ पो.ख. 
१७७ / ३ पै . 

०.०६ 

०.०१ पो.ख. 
१७७ / ३ पै . 

०.०३ 
१७७ / ३ पै . 

०.०१ 
१७७ / ४ पै . 

०.० ९ 
०.०१ पो.ख. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : २६/११/२०२१ 
ठिकाण : अंबाजोगाई 

शरद झाडके 
उपविभागीय अधिकारी 

अंबाजोगाई . 


२ 


३ 


४ 


८ 


ur 9 0 


६ 
७ 


उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई यांजकडून 


, 


८ 


एकुण 


१.६१ 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / ०६ / २०२१- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


- 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ मौजे हरगरवाडी 

मौजे हरगरवाडी ता . केज , जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : -पाझर तलाव क्रं .०१ मौजे हरगरवाडी 

मौजे हरगरवाडी ता . केज , जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 


, 


- 


: 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ मौजे हरगरवाडी 

तालुका : - केज जिल्हाः- बीड 


अ.क्र 


ग.न. / स.न . 


क्षेत्र ( हे आर ) 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 
त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 

३ 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


, 


लागु नाही 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


, 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 

ते 


११ ९९ 


, 


. 


, 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०७ मौजे नागझरी ( टिकोणी ) 

मौजे नागझरी ता . केज , जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : -पाझर तलाव क्रं .०७ मौजे नागझरी ( टिकोणी ) 

मौजे नागझरी ता . केज , जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 


: 


, 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०७ मौजे नागझरी ( टिकोणी ) 

तालुका : - केज जिल्हाः- बीड 


अ.क्र 


ग.न. / स.न . 


क्षेत्र ( हे आर ) 


लागु नाही 


परिशिष्ट ४ 


सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


परिशिष्ट १ 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 


जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०७ मौजे नागझरी ( टिकोणी ) 

तालुका : - केज जिल्हाः- बीड 


२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे : 


मौजे नागझरी 


लागू नाही . 


अ.क्र . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


स.न. / ग.न . 

८८ पै . 


१ 


२ 


८८ पै . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


३ 


०.७५ 
०.०३ पो.ख. 
०.७५ 
०.०४ पो.ख. 
१.०० 
०.१० पो.ख. 
०.१५ 
०.०१ पो.ख. 
०.३५ 
०.४० 


८ ९पै . 


8 


४ 


८ ९पै . 


- 


९ ० पै . 
९ ० पै . 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


६ ६ 


०.०३ पो.ख. 


दिनांक : २६/११/२०२१ 


७ 


९ १ पै . 


०.३० 
०.०१ पो.ख. 


ठिकाण : अंबाजोगाई 


एकुण 


३.९ २ 


शरद झाडके 
उपविभागीय अधिकारी 

अंबाजोगाई . 


१२०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


९ 


, 


उपविभागीय अधिकारी अंबड यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसुचना 
भुमीसंपादन , पुनर्वसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम 

११ ( १ ) खालील अधिसूचना 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन पुर्नवसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश " उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखा च्या अद्ययावती 
करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


, 


, 


आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार 
पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , अंबड यांना 
पदनिर्देशीत करीत आहे . 


, 


अनुसूची -१ 


, 


जमिनीचे वर्णन 


गांव : अरगडे गव्हाण 


तालुका : घनसांवगी 


जिल्हा : जालना 


अनुक्रमांक 


भुमापन किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र 


( हे . मध्ये ) 


1 


१ . 


५० 


०.२२ 


२ . 


५१ 


०.०८ 


५२ 


०४० 


५२ 


०.१० 


३ . 
४ . 
५ . 
६ . 


५२ 


क्र .२०२१ / उविअअं / भु.सं / सिआर.- ज्याअर्थी भुमीसंपादन , पुर्नवसन व 
पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनिम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसुचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश ” उक्त 
अधिसुचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर 
पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमधे 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यातयापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनक प्रयोजनासाठी ( यात ज्याचा 
निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक 
आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे वाटते 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्चे याद्वारे असे सुचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

ज्याअर्थी , प्रस्तावित भुमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुर्नवस व 
पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

ज्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधियिमाच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिचा भाग कोणत्याही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही 

पंरतू , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल ; परतू आणखी 
असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुरुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडुन 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


०० ९ 


५२ 


०.० ९ 


७ . 


५२ 


०.० ९ 


८ . 


& 


०.११ 


०.११ 


१० 


५५ 


०.२७ 


, 


११ 


५६ 


०५७ 


१२ 


५७ 


०.१२ 


१३ 


५७ 


०.१२ 


एकुण अ 


२.३७ 


गांव कुंभार पिंपळगाव ता . घनसावंगी जि . जालना 


१५ . 


४३७ 


०.४५ 


१६ . 


४४० 


०.५८ 


१७ . 


४३६ 


०.१२ 


, 


१८ . 


४४२ 


०.२१ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 

ते 


१२०१ 


अनुक्रमांक 


भुमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


अनूसुची -३ 


( हे . मध्ये ) 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 


१ ९ . 


४४३ 


०.०५ 


२० . 


४४४ 


००४ 


प्रकल्प अरगडे गव्हाण या गावचा मौ.कुंभार पिपंळगांव या घनसावंगी तालुक्यातील 
मुख्य बाजारपेठ असणाऱ्या गावशी संपर्क होण्यासाठी या जमिनीचे संपादन 
करण्यात आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमीनीवर 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा 
गावठाणाबाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


. 


२१ . 


४४४ 


०.०३ 


२२ . 


४४४ 


०.०३ 


अनुसूची - ४ 


- 


२३ . 


४४८ 


०.०५ 


२४ . 


४४८ 


०.०५ 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणतून सुट आहे . 


२५ . 


४४८ 


०.०३.५० 


अनुसूची -५ 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


२६ . 


४४८ 


०.०३ 


२७ . 


४४८ 


०.०३ 


२८ . 


४४८ 


०.०३.५० 


अ . सदरचा प्रकल्प अरगडे गव्हाण या गावाचा मौ . कुंभार पिंपळगांव या 
घनसावंगी तालुक्यातील मुख्य बाजारपेठ असणाऱ्या गावाशी संपर्क होण्यासाठी 
या जनिमीचे संपादन करण्यात आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व 
सखोल शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही 
वस्ती अथवा गावठाणाबाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती 
विस्थापित होत नसल्यामुळे पुर्नवसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


एकुण ब 


१.७४ हे . 


एकुण अ व ब 


४.११ हे . 


सबब प्रशासक नियुकतीचा प्रश्न उदभवत नाही . 


अनुसूची - २ 


- 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


त्या 


क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे . 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 


प्रकल्पाचे नाव : अगरडे गव्हाण जोड रस्ता , मौजे कुंभार पिंपळगांव , 
ता . घरसावंगी 


टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 


अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : मौ . कुंभारपिंपळगांव , ता . घनसावंगी जि . जालना 
येथील अरगडेगव्हाण जोडरस्ताच्या संपादना बाबत . 


दिनांक : ०५.०५.२०२१ . 


ठिकाण : उप विभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड 


समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे अगडे गव्हाण जोडरस्ता , मौ . 
कुंभारपिंपळगांव ता . घरसावंगी जाण्यायेण्याची सुविधा प्राप्त होणार आहे . 
अरगडे गव्हाण जोडरस्ता मौ . कुंभारपिंपळगांव मुळे अरगडेगव्हाण या 
गावाचा मौ . कुंभार पिंपळगांव या घनसावंगी तालुक्यातील मुख्य बाजारपेठ 
असणाऱ्या गावाशी संपर्क होत असल्याने दररोज लागणाऱ्या जीवनावश्यक 
वस्तु व इतर वस्तुंची ने आण करण्यासाठी हा रस्ता उपयोगात आणला 
जाणार आहे व पर्यायाने खेड्यातील जीवनमान ( Standard of Living ) 
सुधारणा होणार आहे . 


उप विभागीय अधिकारी अंबड , 


१२०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


1 


१० 


उपविभागीय अधिकारी अंबड यांजकडून 


ज्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधियिमाच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिचा भाग कोणत्याही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही 


प्रारंभिक अधिसुचना 


भार निर्माण करणार नाही 


भुमीसंपादन , पुनर्वसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम 

११ ( १ ) खालील अधिसूचना 


- 


परतू , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल ; पंरतू आणखी 
असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडुन 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


क्र .२०२१ / उविअअं / भु.सं / सिआर-- ज्याअर्थी भुमीसंपादन , पुर्नवसन 

i 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनिम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसुचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त 
अधिसुचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर 
पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


, 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन पुर्नवसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश " उक्तनियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखा च्या अद्ययावती 
करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


, 


आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार 
पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , अंबड यांना 
पदनिर्देशीत करीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमधे 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यातयापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनक प्रयोजनासाठी ( यात ज्याचा 
निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक 
आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे वाटते 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वे याद्वारे असे सुचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अनुसूची -१ 


जमिनीचे वर्णन 


गांव : राणी उंचेगांव 


तालुका : घनसांवगी 


जिल्हा : जालना 


, 


- 


अनुक्रमांक 


भुमापन किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 


ज्याअर्थी , प्रस्तावित भुमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 


, 


१ 


३४३ 


०.४७ 


गांव मंगुजळगाव ता . घनसावंगी जि . जालना 


२.१७ 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुर्नवस व 
पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 


५४ 


०.४४ 


एकुण 


३.०८ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


१२०३ 


, 


, 


११ 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून 


अधिसूचना 


अनुसूची - २ 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव क्र . ०३ मौ . राणी उंचेगांव ता . घरसावंगी 
प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : मौ . राणीउंचेगांव , ता . घनसावंगी जि . जालना 
येथील पाझर तलाव क्र .०३ च्या संपादनाबाबत . 
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे मौ . राणीउंचेगांव , ता . घनसावंगी 
येथील जमीन ओलीताखाली येणार आहे . पाझर तलाव क्र . ०३ मुळे त्या 
लाभक्षेत्रातील जमिनीचे पाणी पातळीत भरपुर प्रमाणात वाढ होणार आहे . 
तसेच गावाच्या पिण्याच्या पाण्याचा , जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा , प्रश्न 
मार्गी लागणार आहे . या पाझर तलावाच्या कामामुळे बेरोजगारांना रोजगाराची 
संधी मिळणार आहे . तसेच संपादन क्षेत्रालगतची जमीन ओलीती होणार 
असून प्राप्त होणाऱ्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ होणार आहे व पर्यायाने 
खेड्यातील जीवनमान ( Standard of Living ) सुधारणा होणार आहे . 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम चे कलम १ ९ 


( ०१ ) नुसार 


- 


क्र . २०१८ / भूसं / कक्ष -२ / सिआर -४२.- ज्या अर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०१ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण / ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे 
आणि त्याव्दारे असे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसुची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार वनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 


. 


आहे . 


- 


आणि ज्या अर्थी , उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे 


अनूसुची -३ 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व 
लाभदयक व्हावी यासाठी पाझर तलाव क्र . चे संपादन करण्यात अले 
आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमीनीवर असून त्यास 
शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणाबाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची - ४ 
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणतून सुट आहे . 

अनुसूची -५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . सदरचा प्रकल्प हा सचिन क्षेत्रातील अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न 
देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी पाझर तलाव क्र . ०३ चे संपादन 
करण्यात आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प ह दुर्गम व सखोल शेतजमिनीवर 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा 
गावठाणबाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 
सबब प्रशासक नियुकतीचा प्रश्न उदभवत नाही . 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 
क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे . त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 
टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : ०५.०५.२०२१ 
ठिकाण : उप विभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड 


कलम १५ च्या पोटकलम ( ०२ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 


घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी अनुसूची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले 
असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेच्या सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


, 


आणि ज्या अर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मध्यम 


प्रकल्प क्र .२ उस्मानाबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


उप विभागीय अधिकारी अंबड . 


१२०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


अनुसूची एक 


१२ 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी हिंगोली यांजकडून 


गाव - सोनेगाव तालुका - वाशी जिल्हा - उस्मानाबाद 


अधिसूचना 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


१ . 


२ 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये समुचित शासनाने 
वापरावयाच्या नमुन्यामधील मार्गदर्शक तत्वांसंदर्भातील कलम ११ 

खालील अधिसूचना 


१ 


१६७ 


०.१६ 


२ 


०.४७ 


१६८ 
१६ ९ 


३ 


४ 


१७१ 


००७ 


५ 


१७० 


०.२८ 


६ 


१७२ 


०.२३ 


७ 


१७२ 


०.२३ 


८ 


१७३ 


०.११ 


१७८ 


०.४३ 


एकुण 


२.०० 


क्र .२०२१ / भुसं / बोराळा साठवण तलाव क्र.- ०२ / सिआर- ०४. 
ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात 
येईल . ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना 
महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण -१ ९ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / भाग -२ / अ -२ 
दि .१ ९ .०१.२०१५ अन्वये ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा 
करण्यात आला आहे . ) असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाचे 
कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 


( कौस्तुभ दिवेगावकर ) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद 


, 


, 


क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 


हा समुचित शासन मानण्यात येईल . 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण . 
प्रकल्पाचे नाव - पिंपळगाव लिंगी बृहत लघु पाटबंधारे तलावाच्या 
कालव्यासाठी मौजे सोनेगाव ता . वाशी जि . उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन - पिंपळगाव लिंगी बृहत लघु पाटबंधारे तलावाच्या 
कालव्यासाठी मौजे सोनेगाव ता . वाशी जि . उस्मानाबाद 
समाजाला मिळणारे लाभ - पिंपळगाव लिंगी बृहत लघु पाटबंधारे 
तलावाच्या कालव्यामुळे शेतक - यांना अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार 
आहे . 

अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव - सोनेगाव ता . वाशी जि . उस्मानाबाद 
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 

अनुसूची चार 
( पुनर्वसन पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभयास करणा - या अभिकरणाने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 
दि . १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना 
क्रमांक संकीर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० - क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन 
सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन मध्यम 
प्रकल्प क्र .२ उस्मानाबाद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
ठिकाण- उस्मानाबाद , दिनांक -२०/१०/२०२१ 


, 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
हिंगोली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांना निर्देश 
उक्त जमिनी असा करण्यात आला आहे ) कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे 
विभाग , हिंगोली यांच्या बोराळा साठवण तलाव क्रमांक - ०२ अंतर्गत ह्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजन असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची गरज 
भासण्याची शक्यता आहे . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात 
येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


. 


, 


, 


( कौस्तुभ दिवेगावकर ) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


१२०५ 


, 


आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 


अनुसूचि एक 

जमिनीचे वर्णन 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे . 


गाव : बोराळवाडी ता.जि. हिंगोली 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अनिनियमाचे कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) 
अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे . 


अ.क्र . 


भूमापन क्र . 


संपादित करावयाचे क्षेत्र हेक्टर आरमध्ये 


१ 


१३३ 


०.२० 


२ 


१३४ 


त्याअर्थी , आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 


०.३५ 


, 


ş 


३ 


१३५ 


०.७० 


४ 


१३६ 


१.८० 


कलम ११ च्या पोट कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 


५ 


१३७ 


२.९ १ 


एकुण 


५.९ ६ 


कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


गाव : बोराळा ता.जि. हिंगोली 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 


अ.क्र . 


भूमापन क्र . 


संपादित करावयाचे क्षेत्र हेक्टर आरमध्ये 


१ 


२ 


३.४५ 


जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीचे कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास 
उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


२ 


3 


३ 


३.५० 


3 


५ 


५.४० 


, 


४ 


६ 


२.०० 


५ 


७ 


१.१० 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला कोणत्याही हानींची किंवा क्षतींची 
जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करतोना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम २०१३ ( ज्याचा उल्लेख यापुढे उक्त नियम असा करण्यात येईल . ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या 
अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याने व पुर्ण करणार असल्याचे 


६ 


८ 


१.२५ 


७ 


९ 


२.६० 


८ 


१० 


१.५५ 


९ 


११ 


०.०२ 


देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


१० 


१२ 


१.४२ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 


११ 


१३ 


०.५५ 


अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिकाऱ्याची कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 


१२ 


१४ 


०.७५ 


हिंगोली यांना पदनिर्देशीत केलेले आहे . 


१३ 


१५ 


२.५६ 


१४ 


२० 


०.६० 


१५ 


२२ 


०.६० 


१६ 


४३ 


६.५० 


( उमाकांत पारधी ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 

अधिकारी , हिंगोली . 


१७ 


४४ 


२.१८ 


एकुण 


३६.०३ 


१२०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूचि दोन 


१३ 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


बोराळा साठवण तलाव क्रमांक - ०२ 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


लघु पाटबंधारे 


समाजाला मिळणारे लाभ 


कृषि सिंचन , आर्थिक , रोजगार लाभ 


अनुसूचि तीन 


भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही म्हणून 

अनुसूचि तीन लागु नाही . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी औरंगाबाद यांचेकडुन 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( २ ) अन्वये 

नमुना दोन खाली जाहिर नोटीस 
क्र . २०२१ / भूसं / जोडरस्ता / सिआर - ०१. 

१. ज्याअर्थी महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ च्या महाराष्ट्र तीन ) चे 
कलम १ , पोट कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व महाराष्ट्र शासन 
असाधारण राजपत्र भाग चार ब , असाधारण क्रमांक ३०१ दिनांक १४ 
ऑक्टोबर २०२१ पृष्ठ क्र .१ व २ वर मराठी भाषेत व पृष्ठ क्र . ३ व ४ वर 
इंग्रजी भाषेत प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे . शासकीय अधिसूचना उद्योग , 
उर्जा व कामगार विभाग , क्रमांक आयडीसी २०२१ / प्र.क्र .४१ ९ / उद्योग -१४ 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये प्रकरण सहाचे उपबंध हे या अधिसुचनेच्या 
अनुसूचीत निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन २०२१ चे ऑक्टोबर 
महिन्याच्या १४ व्या दिवसापासुन अंमलात येईल असे महाराष्ट्र शासनाने 
निर्देश दिले आहे . 

२. आणि ज्या अर्थी , सोबतच्या अनूसुचीत वर्णन केलेली / केलेल्या 
जमीन / जमीनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध ज्या क्षेत्रात अमंलात आले 
आहेत त्या क्षेत्रात आहे | आहेत आणि परिणाम त्या त्या क्षेत्रात लागू 
होतात . 

३. आणि ज्या अर्थी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ( यात 
यानंतर ज्याचा उक्त महामंडळ असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकासाच्या 
प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पुष्ट्यर्थ असे अशा इतर 
कोणत्याही प्रयोजनार्थ ती / त्या आवश्यक असणारी / असणाऱ्या जमीन / 
जमीनी असल्यामुळे उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये अशा क्षेत्रातील 
जमिनी संपादन करण्याची शक्ती राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली 


अनुसूचि चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांशः 


भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही म्हणून 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकरणाचा सामाजिक 

परिणाम निर्धारण सारांश लागु नाही . 


आहे . 


अनुसूचि पाच 


, 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 


भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 


टिप : उक्त जमिनीबाबतचे आराखडे व तपशिल उपविभागीय अधिकारी 


कार्यालय , हिंगोली येथे कार्यालयीन वेळेत निरिक्षण करण्यास उपलब्ध 


, 


आहे . 


४. आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २ खंड ( क ) अन्वये 
काढण्यात आलेली दिनांक ११.०६.१ ९९ ३ ची शासकीय अधिसूचना , 
उद्योग , उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी -१८ ९ २ / ( १७४४१ ) / उद्योग 
-१४ ही द्वारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र आद्योगिक विकास अधिनियम १ ९ ६२ 
च्या नियम ३८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्याकडे जी कामे सोपिवण्यात आपली 
आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२,३३,३६ व ३८ खालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पाडण्यासाठी शासन उद्योग , उर्जा व कामगार 
विभाग यांचे पत्र क्रमांक आयडीसी / २०२१ / प्र.क्र .४१ ९ / उद्योग -१४ दिनांक 
२६.१०.२०२१ अन्वये उपविभागीय अधिकरी तथा भूसंपादन अधिकारी , औरंगाबाद 
यांना अधिकार प्रदान करुन भूसंपादन कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकृत 
केले आहे . तसेच उक्त अधिनियमांचे कलम ३३ ( ३ ) च्या तरतुदीनुसार 
नुकसान भरपाई निश्चित करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , औरंगाबाद यांना देण्यात आले आहेत . 

५. आणि ज्याअर्थी औद्योगिक क्षेत्र म्हणून / औद्योगिक वसाहत 
म्हणून विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्ही करिता म्हणून सोबतच्या अनुसूचीत 
वर्णन केलेल्या जनिमी महामंडळास आवश्यक आहेत असे उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी तथा औरंगाबाद यांचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी उक्त अधिनियमांचे कलम ३२ , पोट कलम २ व उक्त 
अधिसूचना व खालील राज्य शासनाच्या शक्तीचा वापर करुन मी उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकीरी , औरंगाबाद याद्वारे या सोबतच्या 
अनुसूचित वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात 
येऊ नयेत , या संबंधी नोटीस मिळाल्यापासुन एका महिन्यात लेखी स्वरुपात 
कारण दर्शविण्याबद्दल आपणास फर्मावित आहे . 


( उमाकांत पारधी ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , हिंगोली . 


, 


, 


, 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


१२०७ 


OFFICE OF SUB DIVISIONAL OFFICER 
AND LAND ACQUISITION OFFICER , 

AURANGABAD 

ANNEXURE - II 
Public Notice u / s 32 ( 2 ) of MID Act 1961 No. 

2021 / LAQ / LinkRoad / CR - 1 


, 


६. या नोटीसीच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजूरी शिवाय 
विक्री करुन , पटयाने देऊन , गहाण ठेवून , अभिहस्तांतरण करून अदलाबदली 
करुन किंवा अन्य रितीने विल्हेवाटीसाठी केलेला कोणताही करार किंवा 
तीवर / त्यांवर केलेला कोणताही खर्च किंवा तीमध्ये | त्यामध्ये केलेलया 
सुधारणा या उक्त जमिनीच्या / जनिमीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात 
येतील अशा भागासंबंधीचे भरपाई निर्धारीत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडुन 
उक्त अधिनिमयांचे कलम ३३ पोट कलम ( ५ ) व भूसंपादनातील योग्य 
नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण , पुनः स्थापना आणि पुर्नवसन 
अधिनियम २०१३ चे कलम ११ , पोट कलम ( ४ ) अन्वये , विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 

७. ज्यांची व्यक्तीगत सुचनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा 
कोणतयाही व्यक्तीस या नोटीशीच्या तारेखपासुन एक महिन्याच्या आत 
भेटीची वेळ ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११ ते १ वाजेपर्यंत 
खाली सही करणाऱ्या पुढे जातीने किंवा आपल्या कादेशीर मुखत्यारामार्फत 
हजर राहता येईल . 

अनुसूची 


1. Whereas , by the Government Notification 
Industries and Labour Department No. IDC / 2021 / CR . 
No. 419 / Ind - 14 dated 14th October 2021 issued under 
sub section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial 
Development Act , 1961 ( Mah . III of 1962 , hereinafter 
referred as to the said Act ) and published in the Extra 
Ordinary Maharashtra Government Gazette , Part 4 B , 
Extra Ordinary No. 301 dated 14th October 2021 on 
page No. 1 & 2 in Marathi & page No. 3 & 4 in English 
the Government of Maharashtra has directed that the 
provision of Chapter VI of the said Act , shall take effect 
from the 14th October 2021 in the area specified in the 
schedule of that notification . 

And whereas , the land mentioned in the 
schedule here to are situated in the area where in the 
provisions of Chapter VI of the said Act , have been 
taken effect as aforesaid . 


मौजे : भांबर्डा 


तालुका : औरंगाबाद 


जिल्हा : औरंगाबाद 


अ.क्र . 


गट क्रमांक 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 


१ 


०.८५ 


२ 


४४ पैकी 
४५ पैकी 
४६ पैकी 


०.३७ 


३ 


०.५१ 


एकुण 


१.७३ 


मौजे : बनगांव 


तालुका : औरंगाबाद 


जिल्हा : औरंगाबाद 


अ.क्र . 


गट क्रमांक 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 


१ 


५४ पैकी 


०.४ ९ 


एकुण 


०.४ ९ 


मौजे : जयपुर 


तालुका : औरंगाबाद 


जिल्हा : औरंगाबाद 


अ.क्र . 


गट क्रमांक 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 


१ 


०.३७ 


२ 


०.५३ 


३ 


०.४३ 


१५२ 

पैकी 
१५३ पैकी 
१५४/१ पैकी 
१५४/३ पैकी 
१५५ पैकी 
१५६/२ पैकी 


And whereas , under section 32 of the said Act , 
the State Government is empowered to acquire lands 
in the area in which chapter VI of the said Act has been 
made applicable and are required for the purpose of 
the development by the Maharashtra Industrial 
Development Corporation ( here in after referred as the 
Corporation ) or for any other purpose in furtherance 
of the object of the said Act . 

And whereas , by Government Notification in 
Industries , Energy and Labour Department No. IDC / 
1892 ( 17441 ) / Industries - 14 dated 11th June 1993 
issued under clause ( c ) of the section 2 of the said Act , 
and the Government letter in Industries , Energy & 
Labour Department No. IDC / 2021 / CR . No. 419 / 
Industrial - 14 Dated 26.10.2021 , the Sub . Divisional 
Officer and Land Acquisition Officer , Aurangabad has 
been specially appointed by the State Government to 
perform the function of Collector , under section 32,36 
& 38 of the said Act delegated to him by rule 38 of the 
Maharashtra Industrial Development Rules 1962 . 


४ 


००१ 


५ 


०.३४ 


६ 


०.०५ 


एकुण 


१.७३ 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : १७ नोव्हेंबर २०२१ 


( रामेश्वर रोडगे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , औरंगाबाद . 


१२०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


Village Bangaon , Taluka Aurangabad , District 

Aurangabad 


Sr. No. 


Gut No. 


Area H.R. 


1 


54 pt 


0.49 


Total 


0.49 


And whereas , the sub - Divisional Officer and 
Land Acquisition Officer , Aurangabad is in the opinion 
that the Lands described in the schedule here to are 
required by the Corporation for developments Industrial 
Area . 

Now therefore , in exercise of the powers of 
the State Government under sub section ( 2 ) of the 
section 32 of the said Act delegated as aforesaid the 
Sub - Divisional Officer and Land Acquisition Officer , 
Aurangabad hereby given notice calling upon all the 
person having interest and rights in the lands described 
in the schedule hereto , to show cause in writing to the 
undersigned before one month from individual notice 
received under section 32 ( 2 ) as to why the lands 
described in the schedule should not be acquired for 


Village Jaypur , Taluka Aurangabad , District 

Aurangabad 


Sr. No. 


Gut No. 


Area ( H.R. ) 


1 


152 pt 


0.37 


2 


153 pt 


0.53 


the said purpose . 


3 


154/1 pt 


0.43 


4 


154/3 pt 


0.01 


5 


155 pt 


0.34 


6 


156/2 pt 


0.05 


Total 


1.73 


Any contacts for the disposal of the said lands 
by sale , lease , mortgage , assignment , exchange or 
otherwise or any outlay or improvements made therein 
without the sanction of the Collector after the date of 
this notice will under sub section ( 5 ) of section 33 of 
the said Act read with section 11 of sub section 4 of 
Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 
be disregarded by the officer assessing compensation 
for such parts of the said lands as may be finally 
acquired . 
Any person who desire to be heard in 

person 
may , after previous appointment appear before the 
undersigned in person or through his legal constituted 
attorney between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. on any 
working day within one month from the date of this 
notice . 


Place : Aurangabad 
Date : 17h November 2021 


( Rameshwar Rodge ) 
Sub - Divisional Officer and Land 
Acquisition Officer , Aurangabad . 


SCHEDULE 


Village Bhambarda , Taluka Aurangabad District 

Aurangabad 


Sr. No. 


Gut No. 


Area ( HR ) 


1 


44 pt 


0.85 


2 


45 pt 


0.37 


3 


46 pt 


0.51 


Total 


1.73 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


१२० ९ 


, 


१४ 


BY CHIEF EXECUTIVE OFFICERMAHARASHTRA 

STATE BOARD OF WAQFS , AURANGABAD 


, 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ औरंगाबाद 

यांजकडून 


अधिसूचना 


NO / MSBW / ATY / 876/2019 , Dt.15 / 11 / 2021 .- 
Whereas , Jama Masjid Kabrastan , Aam Khas Maidan , near 
Buddi Lane , Aurangabad is a registered Waqf Institution and 
is registered under section 36 of the Waqf Act , 1995 having 
registration No.MSBW / Au.bad / 526 / 2013 dated 26/06/2013 , 
having its Waqf Property at Survey No.210 , near Buddi Lane , 
Aurangabad , admeasuring 29 acres and 09 gunthas including 
Aam Khas Ground , Aurangabad . 


, 


, 


, 


क्र.एमएसबीडब्ल्यू / एटीवाय / ८७६ / २०१ ९.- ज्याअर्थी , जामा मशीद 
कब्रस्तान , आम खास मैदान , बुड्डी लेनजवळ , औरंगाबाद ही एक नोंदणीकृत 
वक्फ संस्था असून , वक्फ अधिनियम , १ ९९ ५ च्या कलम ३६ अन्वये नोंदणीकृत 
आहे आणि तिचा नोंदणी क्रमांक MSBW / ABD / ५२६ / २०१३ दिनांक 
२६/०६/२०१३ , बुड्डी लेनजवळ , औरंगाबाद येथील सर्व्हे क्रमांक २१० येथे 
आम खास मैदान , औरंगाबादसह २ ९ एकर आणि ० ९ गुंठे एवढी वक्फ 
मालमत्ता आहे . 


And whereas , the Maharashtra State Board of Waqf 
has not appointed anybody as Mutawalli of the said Waqf 
Institution and at present no suitable person is available to 
be appointed as Mutawalli of the said Waqf Institution ; 


, 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने उक्त वक्फ संस्थेचे 
मुतवल्ली म्हणून कोणाचीही नियुक्ती केलेली नाही आणि सध्या या वक्फ 
संस्थेचा मुतवल्ली म्हणून नियुक्तीसाठी योग्य व्यक्ती उपलब्ध नाही . 


And whereas , it has came to the notice of the 
Maharashtra State Board of Waqf that the Waqf Lands of 
aforesaid Waqf Institution are under encroachments / unlawful 
posessions of various organisations ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या निदर्शनास आले 
आहे की उपरोक्त वक्फ संस्थेच्या वक्फ जमिनी विविध संस्थांच्या अतिक्रमण 
| बेकायदेशीर ताब्यात आहेत . 


आणि ज्याअर्थी , वक्फ अधिनियम , १ ९९ ५ च्या कलम ६५ अन्वये 
वरील वक्फ संस्था , नामे , जामा मस्जिद कब्रस्तान , आम खास मैदान , बुड्डी 
लेनजवळ , औरंगाबाद आणि या संस्थेच्या मालकीच्या सर्व वक्फ मालमत्ता 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या थेट नियंत्रणाखाली घेण्याचा प्रस्ताव 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या दिनांक ०६/१०/२०२१ रोजी झालेल्या 
बैठकीसमोर ठेवण्यात आला होता व सदर प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात 
आला होता , आणि त्यानुसार त्या बैठकीत ठराव क्र .२६ एकमताने मंजूर 
करण्यात आला . 


And whereas , a proposal under section 65 of Waqf 
Act , 1995 , to take over the management of above said Waqf 
Institution , viz . , Jama Masjid Kabrastan , Aam Khas Maidan , 
near Buddi Lane , Aurangabad and all its waqf properties un 
der its direct control was placed before the meeting dated 06 / 
10/2021 of the Maharashtra State Board of Waqfand the said 
proposal was approved unanimously ; and accordingly Reso 
lution No.26 was passed unanimously in the said meeting ; 


, 


, 


, 


, 


त्याअर्थी आता , वक्फ अधिनियम , १ ९९ ५ च्या कलम ६५ व्दारे प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन उक्त वक्फ संस्था नामे , जामा मस्जिद 
कबरस्तान , आम खास मैदान , बुड्डी लेनजवळ , औरंगाबाद व या संस्थेच्या 
मालकीच्या सर्व्हे क्रमांक २१० , बुड्डी लेनजवळ , औरंगाबाद येथील वक्फ 
जमीन , याव्दारे महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ , औरंगाबाद यांच्या थेट 
व्यवस्थापनाखाली घेण्यात येत आहे . जिल्हा वक्फ अधिकारी , औरंगाबाद 
यांना याव्दारे निर्देश देण्यात येत आहे की , सदर वक्फ संस्थेचा व या 
संस्थेच्या मालकीच्या सर्व वक्फ मालमत्तांचा संपूर्ण ताबा व प्रभार तात्काळ 
प्रभावाने हाती घ्यावा . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred 
vide Section 65 of the Waqf Act , 1995 the said Waqf Institu 
tion viz . , Jama Masjid Kabrastan , Aam Khas Maidan , near 
Buddi Lane , Aurangabad alongwith Waqf Land at Survey 
No.210 , near Buddi Lane , Aurangabad is hereby taken under 
direct Management of Maharshtra State Board of Waqfs , 
Aurangabad . The District Waqf Officer , Aurangabad is hereby 
directed to take over complete possession and charge of the 
said Waqf Institution alongwith its properties with immedi 
ate effect . 


, 


, 


Aurangabad November 15 , 2021 


औरंगाबाद १५ नोव्हेंबर २०२१ 


( अनीस शेख ) 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ , 

औरंगाबाद . 


( Anees Shaikh ) 
Chief Executive Officer 
Maharashtra State Board of Waqfs , 

Aurangabad . 


१२१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


1 


१५ 


BY CHIEF EXECUTIVE OFFICER MAHARASHTRA 

STATE BOARD OF WAQFS , AURANGABAD 


, 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ औरंगाबाद 

यांजकडून 


- 


NO / MSBW / ATY / 552 / 2017 , Dt.15 / 11 / 2021.- . 
Whereas , Dargah Hazrat Daud Awliya Maghribi , Mondha 
Naka , Bhavani Nagar , Aurangabad , is a registered Waqf 
Institution as per Maharashtra Government Gazette , 
Aurangabad , Part - C , Sr. No. 36 , dated 17/05/1973 at Page 18 
and 19 and has its Waqf Property of 20 Acre 9 Gunthas at 
Survey No.33 , Jalna Road , Aurangabad ; 

And whereas , the Maharashtra State Board of Waqf 
has not appointed anybody as Mutawalli of the said Waqf 
Institution and at present no suitable person is available to 
be appointed as Mutawalli of the said Waqf Institution ; 


, 


, 


, 


, 


And whereas , it has came to the notice of the 
Maharashtra State Board of Waqf that the Waqf Lands of 
aforesaid Waqf Institution are under encroachments / unlawful 
tenancies ; 


, 


And whereas , the Government of Maharashtra under 
exercise of its powers as conferred vide provisions of Section 
97 of the Waqf Act , 1995 , has directed the Maharashtra State 
Board of Waqf to take over the management of above said 
waqf institution in its direct control ; 


अधिसूचना 
क्र.एमएसबीडब्ल्यु / एटीवाय / ५५२ / २०१७ , दिनांक १५ / ११ / २०२१. 
ज्याअर्थी , दर्गाह हजरत दाऊद अवलिया मगरीबी , मोंढा नाका , भवानी 
नगर , औरंगाबाद , ही वक्फ संस्था महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद , 
भाग - क , क्र .३६ , दिनांक १७ / ०५ / १ ९ ७३ वरील पृष्ठ १८ आणि १ ९ नुसार 
नोंदणीकृत वक्फ संस्था आहे आणि या संस्थेच्या मालकीची सर्व्हे क्रमांक 
३३ , जालना रोड , औरंगाबाद येथे २० एकर ९ गुंठे इतकी वक्फ मालमत्ता 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने उक्त वक्फ संस्थेचे 
मुतवल्ली म्हणून कोणाचीही नियुक्ती केलेली नाही आणि सध्या या वक्फ 
संस्थेचा मुतवल्ली म्हणून नियुक्तीसाठी योग्य व्यक्ती उपलब्ध नाही . 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या निदर्शनास 
आले आहे की उक्त वक्फ संस्थेच्या वक्फ जमिनी अतिक्रमण / बेकायदेशीर 
भाडेकराराखाली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सरकारने वक्फ अधिनियम , १ ९९ ५ च्या 
कलम ९ ७ मधील तरतुदीनूसार त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन , महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाला वरील वक्फ संस्थेचे व्यवस्थापन 
त्यांच्या थेट नियंत्रणात घेण्याचे निर्देश दिले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , वक्फ अधिनियम , १ ९९ ५ च्या कलम ६५ मधील 
तरतुदींनुसार वरील वक्फ संस्था , नामे , दर्गाह हजरत दाऊद अवलिया 
मगरीबी , तालुका आणि जिल्हा : औरंगाबाद आणि त्याच्या मालकीच्या सर्व 
वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
मंडळाच्या दिनांक ०६/१०/२०२१ रोजी झालेल्या सभेसमोर ठेवण्यात आला 
होता आणि सदर प्रस्ताव ९ : १ मतांच्या बहुमताने मंजूर करण्यात आला , 
म्हणजे सभेला उपस्थित असलेल्या १० सदस्यांपैकी ९ सदस्यांनी प्रस्तावाच्या 
बाजूने मतदान केले आणि १ सदस्याने विरोधात मतदान केले , आणि 
त्यानूसार ठराव क्र .२५ या बैठकीत ९ : १ मतांच्या बहुमताने मंजुर करण्यात 
आला . 

त्याअर्थी , आता वक्फ अधिनियम , १ ९९ ५ च्या कलम ६५ व्दारे प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन उक्त वक्फ संस्था नामे , दर्गाह हजरत 
दाऊद अवलिया मगरीबी , मोंढा नाका , भवानी नगर , औरंगाबाद या संस्थेच्या 
मालकीच्या सर्व्हे क्र .३३ , जालना रोड , औरंगाबाद येथील वक्फ जमीनी , 
याद्वारे महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ , औरंगाबाद यांच्या थेट व्यवस्थापनाखाली 
घेण्यात येत आहे . जिल्हा वक्फ अधिकारी , औरंगाबाद यांना याव्दारे निर्देश 
देण्यात येत आहेत की , त्यांनी सदर वक्फ संस्थेचा व या संस्थेच्या 
मालकीच्या सर्व वक्फ मालमत्तांचा संपूर्ण ताबा व प्रभार तात्काळ प्रभावाने 
हाती घ्यावा . 

औरंगाबाद १५ नोव्हेंबर २०२१ 


And whereas , a proposal under section 65 of Waqf 
Act , 1995 , to take over the management of above said Waqf 
Institution , viz . , Dargah Hazrat Daud Awliya Maghribi , Taluka 
and Dist : Aurangabad , and all its waqf properties under its 
direct control was placed before the meeting dated 06 / 10 / 
2021 of the Maharashtra State Board of Waqf and the said 
proposal was approved with a majority of 9 : 1 votes , i.e. , out 
of the 10 members present in the meeting , 9 members voted in 
favour of the proposal and 1 member voted against it ; and 
accordingly Resolution No.25 was passed in the said meet 
ing with a majority of 9 : 1 votes , 

Now therefore , in exercise of the powers conferred vide 
Section 65 of the Waqf Act , 1995 the said Waqf Institution 
viz . , Dargah Hazrat Daud Awliya Maghribi , Mondha Naka , 
Bhavani Nagar , Aurangabad alongwith Waqf Land at Survey 
No.33 , Jalna Road , Aurangabad is hereby taken under direct 
Management of Maharshtra State Board of Waqfs , 
Aurangabad . The District Waqf Officer , Aurangabad is hereby 
directed to take over complete possession and charge of the 
said Waqf Institution alongwith its properties with immedi 
ate effect . 


, 


, 


, 


, 


Aurangabad November 15 , 2021 


( Anees Shaikh ) 
Chief Executive Officer 
Maharashtra State Board of Waqfs , 

Aurangabad . 


( अनीस शेख ) 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ , 

औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


१२११ 


, 


I 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाले आहे . 

सोमवार दिनांक २ ९ नोव्हेंबर , २०२१ : अग्रहायण ७ , शके १ ९ ४३ 


7 


१६ 


नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका , नांदेड यांजकडून 


क्रमांक जा.क्र.नांवाशमनपा / निवडणूक / १२०१ /२०२१. 


पोटनिवडणुक २०२१ ची अधिसूचना . 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व सदर अधिनियमाच्या अनुसूची 


वाचा :- १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , मुंबई यांचे पत्र क्र . 
रानिआ / मनपा / २०१८ / प्र.क्र .४४ / का -०५ दि . २८.० ९ .२०१८ . 


ड " मधील निवडणूक नियमामधील तरतुदीनुसार मा . राज्य निवडणूक 


आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानरगपालिका 


, 


, 


२ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , मुंबई यांचे पत्र 
क्र.रानिआ / मनपा -२०२१ / प्र.क्र .१८ / का -५ दिनांक २४.११.२०२१ . 


प्रभाग क्र .१३ - अ च्या पोटनिवडणूक २०२१ करिता खालील प्रमाणे 


निवडणूक कार्यक्रम निश्चित करून दिलेला असून , उपरोक्त आदेशातील 


३ ) मा.विभागीय आयुक्त , 

औरंगाबाद यांचेकडील पत्र 
क्र.जा.क्र .२०२१ / नपप्र / आस्था -१ / निवडणुकवि / कावि - ९९ ० 
दि .२४.११.२०२१ . 


तरतुदीनुसार मी , डॉ . सुनिल लहाने , आयुक्त नांदेड वाघाळा शहर 


महानगरपालिका , नांदेड प्रभाग क्र .१३ - अ च्या पोटनिवडणूक २०२१ 


४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . नांवाशमनपा / निवडणुक / 
११ ९९ / २०२१ दि . २५.११.२०२१ . 


साठी खालील प्रमाणे निवडणूकीचा कार्यक्रम याद्वारे प्रसिध्द करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


निवडणुकीचा टप्पा 
नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने 
निश्चित केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरीता 
उपलब्ध असण्याचा कालावधी . 


टप्पा सुरु करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 
दि . २ ९ / ११ / २०२१ ( सोमवार ) सकाळी ११.०० ते 
दि . ०६/१२/२०२१ ( सोमवार ) दुपारी २.०० पर्यंत 


२ 


वरील नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्याचा 
कालावधी 


दि . २ ९ / ११ / २०२१ ( सोमवार ) ते दि .०६ / १२ / २०२१ ( सोमवार ) 

( सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० पर्यंत ) 
( दि . ०५/१२/२०२१ रोजी रविवार असल्याने नामनिर्देशनपत्र 

स्वीकारण्यात येणार नाहीत ) 
दि .०७ / १२ / २०२१ ( मंगळवार ) ( सकाळी ११.०० पासुन ) 


३ 


नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


४ 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची 
यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 


छाननी पुर्ण झाल्यानंतर लगेच 


५ 


उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


दि .० ९ / १२ / २०२१ ( गुरुवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 


६ 


निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 


दि . १०/१२/२०२१ ( शुक्रवार ) 


७ 


अंतिमरित्या निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांची 
यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 


दि .१० / १२ / २०२१ ( शुक्रवार ) 


८ 


आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


दि . २१/१२/२०२१ ( मंगळवार ) ( सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० पर्यंत ) 


मतमोजणी व निकाल जाहिर करण्याचा दिनांक 


९ 


दि . २२/१२/२०२१ ( बुधवार ) 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिध्द करणे . 


दि . २८/१२/२०२१ ( मंगळवार ) . 


१२१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४३ 

ते 


भाग १ - पुरवणी 


, 


च्या 


वरील निवडणूकीचे कार्यक्रम पार पाडणेसाठी व निवडणूक 
कार्यक्रमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी संदर्भ क्र . १ 
आदेशातील तरतुदीनुसार खालील प्रमाणे निवडणूक निर्णय अधिका - यांची 
नेमणूक केलेली असून त्यांचे नांवे स्तंभ क्र .२ मध्ये दिलेली आहेत . तसेच 


त्यांना नेमून दिलेले प्रभाग स्तंभ क्र .४ मध्ये दर्शविण्यात आलेले आहेत . 
त्याशिवाय निवडणूक निर्णय अधिका - यांच्या मदतीसाठी सहाय्यक निवडणूक 
निर्णय अधिका - याची नेमणुक करण्यात आलेली असून त्यांचे नांव स्तंभ 
क्र .३ मध्ये दर्शविण्यात आलेली आहेत . 


अ 


निवडणूक निर्णय 

अधिकारी 


सहा . निवडणूक निर्णय नेमून दिलेले 
अधिकारी यांचे नांव व पदनाम प्रभाग क्रमांक व 

आरक्षणाचा तपशील 


निवडणूक निर्णय 

अधिका - यांचे 
कार्यालयांचे ठिकाण 


मतमोजणीचे 
ठिकाण 


क्र 


यांचे नांव व पदनाम 


१ 


४ 


५ 


६ 


श्री . 


गुरु गोविंदसिंघजी 


२ 

३ 
१ श्री लतीफ पठाण , 

१.श्री.आर.डब्लु . मीटकरी , १३ - अ 
| जिल्हा पुरवठा अधिकारी , 
अधिकारी , | सहा . 
सहा . जिल्हा पुरवठा अधिकारी , अनु.जाती ( महिला ) 

चौफाळा / 
२.श्री.गुलाम महमंद सादिक , 

मदीनानगर . 
सहाय्यक आयुक्त , 
नांदेड वाघाळा शहर 


निवडणूक विभाग , 
श्री.गुरु गोविंदसिंघजी 
स्टेडियम परिसर , 

नांदेड . 


नांदेड . 


नांदेड . 


स्टेडियम इमारत , 
पहिला मजला , पुर्वेकडील 

हॉल , नांदेड . 


मनपा , नांदेड 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १ ९ ४ ९ च्या कलम ५ - ब मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक १८/०३/२०२० च्या 
पत्रान्वये उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केलेले आहे . 


उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रे । शपथपत्रे ऑनलाईन ( Online ) पध्दतीने आयोगाने निश्चित करून दिलेल्या ( http : // 
panchayatelection.maharashtra.gov.in ) या वेबसाईटवर भरून त्याची प्रत स्वाक्षरी करून निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात 
विहीत वेळेत व विहीत पध्दतीने दाखल करावेत . 


ठिकाण : - नांदेड 


दिनांक : - २ ९ / ११ / २०२१ . 


( डॉ . सुनिल लहाने ) 
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी , 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका , नांदेड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


